शेतकरी मासिक योजनेंतर्गत माहे जानेवारी, २०२४ व 
माहे एप्रिल, २०२४ ते जून, २०२४ या कालावधीतील 
देयके अदा करण्यासाठी रु.७८.९३८ लक्ष निधी तसेच 
कार्यालयीन खर्च या बाबीकरिता रू.४.०० लक्ष असा 
एकूण रू.८२.९३८ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०२४/प्र.क्र.६६ /३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ७ जून, २०२४ 
वाचा - 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०७/३-अे, दि.१०.०१.२०२४ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.१६.०१.२०२४ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२०७/३-अे, दि.२३.०१.२०२४ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अे, दि.१५.०३.२०२४ 
वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. लेखानु-२०२४/प्र.क्र.४७/२-अ, दि.१२.०४.२०२४ 
संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. शोमासे/हो.अंकछ./नि.मा.शा.प्र./८०/२०२४, 

दि.२९.०४.२०२४ 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या 
माध्यमातून कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील 
शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १० जानेवारी, २०२३ व दि. 
23.09.2028 रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये सन २०२४-२६ करिता फेब्रुवारी, २०२४ ते जानेवारी, २०२६ 
या कालावधीतील शेतकरी अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात 
आले आहे. 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २४०१ - पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९ 
(०१) (०२) शेतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४ या लेखाशिर्षाखाळी (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर 
रु.२४८.८३ लक्ष तसेच (१३) कार्यालयीन खर्च या बाबीवर रु.३१.६१ लक्ष इतक्या निधीची तरतुद 
करण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन दि.२९.०४.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी, २०२४ व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील माहे 
एप्रिल, २०२४ ते जून, २०२४ या कालावधीतील शेतकरी मासिक छपाईची देयके अदा करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२४/प्र.क्र.६६ /3-3, 


रु.७८.९३८ लक्ष निधी तसेच कार्यालयीन खर्च या बाबीकरिता रू.४.०० लक्ष असा एकूण रू.८२.९३८ 
लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 

त्यानुसार माहे जानेवारी, २०२४ व माहे एप्रिल, २०२४ ते जून, २०२४ या कालावधीतील शेतकरी 
मासिक अंक छपाईची देयके अदा करण्यासाठी रु.७८.९३८ लक्ष तसेच कार्यालयीन खर्च या बाबीकरिता 
रू.४.०० लक्ष असा एकूण रू.८२.९३८ लक्ष इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) माहे जानेवारी, २०२४ व माहे एप्रिल, २०२४ ते जून, २०२४ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक 
छपाईची देयके अदा करण्यासाठी रु.७८.९३८ लक्ष निधी तसेच कार्यालयीन खर्च या बाबीकरिता 
रू.४.०० लक्ष असा एकूण रू.८२.९३८ लक्ष (रू. ब्याऐंशी लक्ष त्र्याण्णव हजार आठशे फक्त) इतका निधी 
आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) यावरील खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व 
शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (०२) शेतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर 
लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी व (१३) कार्यालयीन खर्च या बाबीवरील सन २०२४-२५ 
करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३) सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


४ हा आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक अनौसं -१६६/२०२४/व्यय-१, 
दि.०६.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०७१५२१४४०१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHENDRA SOPAN : 
GHADGE : 


(महेंद्र घाडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि संचालक (वि. व प्र.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२४/प्र.क्र.६६ /3-3, 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
93. Pa, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.आनंद पब्लिकेशन, जळगाव 

१७. कक्ष अधिकारी-२ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१८.निवड नस्ती, कार्यासन ३-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


